राज्यातील शाळांमधील शिक्षक व विद्यार्थ्यांची 
हजेरी MahaStudent अँपद्वारे नोंदविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.२०३/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ नोव्हेंबर,२०२१. 


वाचा :-संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र, पुणे यांचे दि.२१.०४.२०२० चे 
पत्र. 
शासन परिपत्रक:- 


राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत तंत्रस्नेही शिक्षकांची आणि डीजीटल शाळांची 
चळवळ मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली आहे. तंत्रस्नेही शिक्षकांच्या मदतीने राज्यात सरल प्रणालीवर सर्व 
शाळा,शिक्षक व विद्यार्थ्याची माहिती भरण्यात आली आहे. भारत सरकारने PGI (Performance 
Grading Index) हा निर्देशांक विकसित केला आहे. यामध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांची डिजीटल पध्दतीने 
उपस्थिती यासाठी गुण आहेत यासाठी राज्याने विकसित केलेल्या सरल प्रणाली मध्ये शाळांच्या विद्यार्थी 
व शिक्षक यांच्या माहितीच्या आधारे राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्याची व शिक्षकांची उपस्थिती 
नोंदविण्यासाठी सरल प्रणाली आधारित सुविधा उपलब्ध करून राज्यातील सर्व विद्यार्थ्याची व शिक्षकांची 
उपस्थिती डिजीटल पध्दतीने MahaStudent अँपद्वारे भरून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. यानुसार विभागामार्फत MahaStudent हे अप विकसित करण्यात आले आहे. सदर अँप हे 
गुगल प्ले स्टोअर वर MahaStudent या नावाने उपलब्ध आहे. या अँप मध्ये शिक्षकांसाठी विद्यार्थ्यांची 
उपस्थिती डिजीटल पध्दतीने नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याच्याआधारे 
शिक्षकाला आपल्या वर्गातील अनुपस्थित विद्यार्थ्यांची गैरहजेरी काही क्लिक सरशी नोंदविता येणार 
आहे. याचसोबत शाळेमधील सर्व शिक्षकांची उपस्थिती नोंदविण्याची सुविधा देखीळ उपलब्ध करून 
देण्यात आली आहे. सदर अँप मुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्याचे हजेरीपत्रक वेगळ्याने ठेवण्याची आवश्‍यकता 
राहणार नाही. याचसोबत मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांची वेगळी माहिती भरण्याची 
आव्यकता राहणार नाही यासाठी आवश्‍यक असणारे दोन्ही AGT एकत्रीकरण करण्यात येईल. यामुळे 
राज्य,जिल्हा,तालुका व केंद्रस्तरावर एका क्लिकवर विद्यार्थ्याची उपस्थिती व शिक्षकांची उपस्थिती 
कळण्यास मदत होणार आहे. 
३. तरी राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांची व शिक्षकांची उपस्थिती डिजीटल पध्दतीने 
MahaStudent अँपद्वारे भरून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.२०३/एस.डी.-४ 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१११०३१७२८५५४४२१ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


RAJENDRA : 
SHANKARRAO PAWAR ०८४ 


(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
२) मा.राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.अपर मुख्य सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
४) आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 
६) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 
७) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
८) शिक्षण संचालक (प्राथमिक),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
९) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
०) प्राचार्य,जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण विकास संस्था (सर्व), 
११) शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक/निरंतर),जिल्हा परिषद (सवी /ad 
शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई महानगरपालिका, 
१२) प्रशासन अधिकारी (महानगरपालिका/नगरपालिका) (सवी, 
३) निवड नस्ती (कार्या.एस.डी.४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


